मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, नागपूर यांच्याकरीता 
नवीन वाहन खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- वाहन २०२२/प्र.क्र.२०३/का-१२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर,२०२३. 
वाचा:- १) उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६. 
२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,श्ासन निर्णय क्र. भाखंस-२०१४/ 
प्र.क्र.२१५/भाग-॥/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 
दि.२८.०७.२०२० 
४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.४६६७/रोविवि/जिन्या/ 
नाग/२०२२,दि.२६.०९.२०२२. 
५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१/501.७७॥/981./४१००/२०२२, 
दि.२१.१०.२०२२. 
६) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. ५४६/रोविवि/जिन्या/ 
नाग/२०२२,दि.१०.१०.२०२२. 
७ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. २४७७/रोविवि/जिन्या/ 
नाग/२०२२,दि.१७.०६.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांचे 
शासकीय वाहन क्र.एम.एच.-३१-एजी-९९२७ या निर्लेखित वाहनाबदली स्वतंत्र कार 
प्रकारातील स्वतंत्र कार प्रकारातील नवीन वाहन रु.८.०० लक्ष किमंतीच्या 
मर्यादेत (वाहनाची किंमत--वस्तू व सेवा कर --टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जस-- सहाय्यभूत 
साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करून) खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन नवीन वाहन 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) निलेंखित वाहनाबदली यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आलेले 
नसावे. 


२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.५ व क्र.६ येथील 
दि.०१.१२.२०१६ व दि.२४.८.२०१७ तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ७ 
येथील दि. २८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयांमधीळ तरतुदींनुसार वाहन 
खरेदी करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२२/प्र.क्र.२०३/का-१२ 


3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकारी नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 
नियम१९६५ मधील अ.क्र.१९-ब,नियम क्र.६९ च्या अटी व शर्तीच्या तसेच 
निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून वाहन खरेदीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. “जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अनिवार्य ( २०१४ ०१७२) १३- कार्यालयीन खर्च ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि तो सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा . 


३. नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंद महावाहन संगणक प्रणालीवर 
नोंदविण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८६८/व्यय-५, 
दि.२४.०८.२०२३ व क्र.३५१/२०२३/विनियम,दि.१४.०९.२०२३ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३१००४१६२३५४६९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD. 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e0 1 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e 
042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD माया 
(विलास व्ही.गायकवाड ) 
विधि सल्लागार-नि-सहसचिव 
प्रति, 
प्रबंधक ( निरिक्षणे-१) उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 
महालेखापाल( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) -२, महाराष्ट्र ,नागपूर/मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
वित्त विभाग,व्यय-५ व विनियम कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४, 
निवडनस्ती -कार्या-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


